लेखाशिर्ष ५०५४ ५११७ अंतर्गत रस्ते 
व पुलांच्या बांधकामाची कामे रद्द 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सारस्ते ११२०/प्र.क्र.८४/का-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ०७ मार्च, २०२२ 
वाचा :- 
१) वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.३/अर्थ-१९/१७/, दि.०१.०२.२०१८ अनुसार प्राप्त 
झालेले अभिप्राय. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग दि.२६.०५.२०१७ चे अभिप्राय. 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: साररस्ते ११२०/प्र.क्र.८४/का.०५, 
दि.०६.०४.२०२१. 
४) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: साररस्ते ११२०/प्र.क्र.८४/का.०५, 
दि.२०.०९.२०२१ 
५) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: साररस्ते ११२०/प्र.क्र.८४/का.०५, 
दि.३१.०१.२०२२. 
प्रस्तावना:- 
आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी उपयोजनेंतर्गत लेखाशिर्ष ५०५४ ५११७ अंतर्गत 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते व पुलांची कामे हाती घेण्यात येतात. 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये वितरीत केलेल्या निधीमधून आर्थिक व भौतिकदृष्ट्या पूर्ण 
झालेल्या रस्ते व पुलांच्या कामांची माहिती संबंधित अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 
यांना शासनास सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. त्यानुंषगाने संबंधित अधिक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांनी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये वितरीत केलेल्या निधीमधून 
आर्थिक व भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेल्या रस्ते व पुलांच्या कामांची माहिती तसेच, सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षासाठी निधी मागणी प्रस्ताव सादर करताना सन २०२०-२१ मध्ये मंजूर केलेल्या कामांपैकी 
काही कामे अन्य योजनेत मंजूर असणे, जागेची अडचण असणे, रस्त्यावर अस्तित्वात पूळ असणे व 
रस्त्यावर दुसरा पूल बांधण्यायोग्य जागा नसणे, प्रशासकीय मान्यता रक्कमेत रस्ते व पुलांचे बांधकाम 
करणे शक्‍य नसणे इत्यादी कारणांमुळे वगळण्यासाठी प्रस्तावित केली आहेत. तसेच, सन २०१८-१९ व 
त्यापूर्वीची मंजूर असलेली कामे ही जागेची अडचण असणे, कामांची व्दिरुक्ती झाल्याने, तसेच अद्याप 
काम सुरु नसणे इत्यादी कारणांमुळे रस्त्यांची कामे रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः सारस्ते ११२०/प्र.क्र.८४/का-५ 


शासन निर्णय :- 


माहे मार्च २०२० च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लेखाशिर्ष ५०५४ ५११७ अंतर्गत अर्थसंकल्पीय 
निवेदने (नवीन बाब) सन २०२०-२१ मध्ये समाविष्ठ करण्यात आलेल्या रस्ते व पुलांच्या कामांपैकी सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र <a? मधील एकूण रु. २७२०.०० लक्ष (अक्षरी सत्तावीस कोटी वीस लक्ष फक्त ) 
किंमतीची एकूण ४८ रस्त्यांची (अक्षरी अठ्ठेचाळीस) कामे तसेच, सन २०१८-१९ व त्यापुर्वीची ज्या कामांच्या 
अद्याप निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेल्या नाहीत/जी कामे अद्याप सुरु झालेली नाहीत/अन्य योजनेतून 
पूर्ण झालेली अशा प्रकारची विवरणपत्र <q? मधील एकूण रु.२९०९.०० लक्ष (अक्षरी एकोणतीस कोटी नऊ 
लक्ष) किंमतीची एकूण ४९ (अक्षरी एकोणपन्नास) रस्त्यांची कामे अशा प्रकारची एकंदरीत एकूण रु.५६२९.०० 
लक्ष (अक्षरी छप्पन कोटी एकोणतीस लक्ष) किंमतीची एकूण ९७ (अक्षरी सत्त्यान्नव) रस्त्यांची कामे रद्द 
करण्यात येत आहेत. 
२. या संदर्भात वाचा येथील अ.क्र.३ Helles शासन निर्णय आणि अ.क्र. ४ व ५ मधील शासन शुध्दिपत्रक 
या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०३०७१७३९०००३२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
MANOHAR Simone reper eer 


C MANARASHTRA, OU - TRIBAL DEVELOPMENT 
RAMCHANDRA PARKAR म याळ 


Date: 2022.03.25 16:12:31 +05'30' 


(म.रा. पारकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

४. सर्व मा. मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 

५. सर्व मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

७. अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

१०.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सारस्ते ११२०/प्र.क्र.८४/का-५ 


११.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 
१२.सर्व जिल्हाधिकारी 

१३.सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 

१४.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
१५.संबंधित कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

१६.सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७.निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरण पत्र -"अ 
लेखाशिर्ष ५०५४ ५११७ अंतर्गत सन २०२०-२१ मधील नवीन रस्ते व पुलांची बांधकामे 
(रु. लाखात) 
अ. बांधकामाचे नाव प्रमा.किंमत [| aT 


[<< ee जी 0 क ळी 


इदगांवपाडा ते देशशिरवाडे रस्ता ग्रामा. ९१ जोडरस्त्यावर लहान पुलाचे 
बांधकाम करणे. ता.साक्री (सियान शाळेजवळ) 


भाईदर ते बोढरेपाडा रस्त्याचे बांधकाम करणे. ग्रामा-७३ किमी ०/०० ते २/०० 
aa 30 ओटीएसपी 
ता. साक्री जि. धुळे 


रामा-१४ ते रावण्यापाडा रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-१६८ किमी ०/०० ते 
२/०० 


शिरपुर निमझरी बोराडी रस्ता इजिमा-३९ किमी ४/०० ते ११/०० चे बांधकाम 
४ करणे १५५ ओटीएसपी 
.ता. शिरपुर 
रामा-४ ते भाटपुरा ग्रामा-८७ किमी ०/०० ते ३/०० चे संरक्षण भिंतसह रस्ता बोते रती 
, ओटीएसपी 
बांधकाम करणे. ता. शिरपुर 
ओटीएसपी 


ह लालमाती खांबाळे रस्ता ग्रामा-११६ किमी ०/०० ते ५/०० चे बांधकाम करणे. 
ता. शिरपुर 


६० ओटीएसपी 


३ १५ ओटीएसपी 
4 


go 
200 एसपी 


सलाईपाडा ते नवाधाबापाडा TRIS रस्ता ग्रामा-४५ किमी ०/०० ते ७/०० चे 
बांधकाम करणे. ता.शिरपूर 


; बार्सा सिताडीपाडा काळंबा रस्ता ग्रामा-१२२ किमी 0/00 ते २/०० चे बांधकाम 


१२० ओटीएसपी 


३० कामांची व्दिरुक्ती 


करणे. 


एकुण धुळे जिल्हा 
जिल्हा नाशिक 


प्रजिमा-६ ते दुमीपाडा रस्ता किमी ०/०० ते १/०० चे बांधकाम करणे. ता. andieah 
दिंडोरी २८० ओटीएसपी 


तिसगांव भाळेराव वस्ती ते बोराळे रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-३२६ ता. रोती 
दिंडोरी ओटीएसपी 


धोडाळवाडी ते तिसगांव रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-१३० ता. दिंडोरी ओटीएसपी 


तिसगांव ते बोराळे रस्ता बांधकाम करणे. ग्रामा-१६ ता. दिंडोरी ओटीएसपी 


जऊळके वणी ते दवंगे वस्ती बांधकाम करणे. ग्रामा-१९३ ता. दिंडोरी ओटीएसपी 


AN 
O° 


७ 


1: 
षु 


sh 


प्रजिमा-६ ते सोनवणेमळा रस्ता सा.क्र. ०/०० ते २/०० मध्ये रस्त्याचे बांधकाम 


करणे. ता. दिंडोरी १५ ओटीएसपी 


तिसगांव ते भालेराव वस्ती ते वडवाडी (ग्रामा-३२६) TRAN नदीवर पुल 
बांधणे. ता. दिंडोरी 


८ |(फनसवाडी ते जांभुळवाडी (आवळखेड ) रस्ता बांधकाम करणे. ईगतपुरी ५५ 
जामलेफाटा ते पळशी रस्ता बांधकाम करणे किमी. २/५०० ते ४/०० ता.पेठ 


एकुण नाशिक जिल्हा ६५५ 


जिल्हा यवतमाळ 


9 १५० ओटीएसपी 


क्र. 
२ 
७9 
टू 
८ 
२ 
३ 
$ 
& 
C 


ओटीएसपी 


३५ कामांची व्दिरुक्ती 


(रु. लाखात) 
बांधकामाचे नाव प्र.मा. किंमत 


se 


खैरी Hal करणवाडी रस्त्याचे बांधकाम करणे. किमी 93/00 ते 94/00 
ey aint . र ग ७० ओटीएसपी 
प्रजिमा-६८ ता. मारेगांव 


हिवरा मार्डी मारेगांव रस्त्याचे बांधकाम करणे. प्रजिमा-६९ किमी ८/०० ते 
गाय ओटीएसपी 
१०/०० ता. मारेगांव 


हिवरा मार्डी मारेगांव रस्त्याचे बांधकाम करणे. प्रजिमा-६९ किमी १४/०० ते 
म की ७० ओटीएसपी 
१६/०० ता. मारेगांव 
वागदा ते खैरगाव रस्ता ग्रामा-५५ किमी ०/०० ते ०/५०० मध्ये रस्ता बांधकाम 
१५ ओटीएसपी 
करणे. 
वरुड ते वरुड पोड रस्त्याचे रपटयासह बांधकाम करणे. ग्रामा-११६ किमी 
ee १२० ओटीएसपी 
०/०० ते १/६०० ता. मारेगांव 
३४५ 


एकुण यवतमाळ जिल्हा 


जिल्हा रायगड 


मौजे हरदवाडी आदिवासीवाडी येथे रस्ते बांधणे. १५ ओटीएसपी 


नेरळ कळम रस्ता रामा-१०९ पासुन कोल्हारेवाडी रस्त्यावर साकव बांधणे. 
३ ओटीएसपी 


ता. कर्जत जि. रायगड 
३ |आंबेवाडी ते वीरवाडी माती व खडीकरण रस्ता तयार करणे. ता. कर्जत 4 ओटीएसपी 


क, 

स 
जिल्हा पुणे 

ळ 


जिल्हा नांदेड 
कोल्लारी ते इसलापूर रस्ता डांबरीकरण व पुलांचे बांधकाम करणे ग्रामा १८७ 
किमी. ०/०० ते २/०० ता.किनवट 
दत्तनगर शिवाजीनगर आश्रमशाळा पाटोदा खुर्द रस्त्यावर पुलांचे बांधकाम 
करणे ग्रामा १७३ कि.मी.०/०० ते ०/४०० ता.किनवट 


मंजूर असलेल्या 
किंमतीत काम 
करणे शक्‍य नाही 


vo 
ठ ठ 


कोसमेट शिवनी रस्त्याला जोडणा-या ग्रा.मा.१८७ रस्ता व पुल बांधकाम 
करणे कि.मी.०/०० ते १/०० ता. माहुर 


जिल्हा ठाणे 


देवळी घागसपाडा घटाणपाडा रस्ता तयार करणे ता.भिवंडी 
Gan A Saag 


ओटीएसपी 


कामांची व्दिरुक्ती 


कामांची व्दिरुक्ती 


६ 
9 
२२ 


२ ।भादाणे आतकोली आदिवासीवाडी रस्ता तयार करणे ता.भिवंडी 
घोटगांव मुख्य रस्ता ते भोगाडेपाडा रस्ता तयार करणे. ता. भिवंडी जि. ठाणे 


जिल्हा नंदुरबार 
मोहिदे tose परिवर्धा वाघोदे रस्ता प्रजिमा-४० किमी 0/00 ते ४/२०० चे 
बांधकाम करणे. ता. Belay 


एकुण नंदुरबार जिल्हा 


oO 
0 
oO 
4 
4 
0० 


.भिवं 3 
.भिवं २ 

. ता. भिवं . . २ 
८ 


(रु. लाखात) 
बांधकामाचे नाव प्र.मा. किंमत शेरा 


अ.क्र. 
eed ee ee 0 आ य 


जिल्हा हिगोली 


जलालदाभा ते PSST रस्त्याचे खडीकरण व मजबुतीकरण करणे. 
वि ता.औढा चि 9 ue ओटीएसपी 


eae 
जिल्हा गडचिरोली 
नका 


जिल्हा गोंदिया 


रामाटोला भरेटोला ग्रामा-१५२ रस्त्याचे खडीकरण करणे. 


: BHETA ते माहरीटोला रस्ता खडीकरण करणे किमी 94/00 ते १६/०० 
प्रजिमा-२२ 


३ [WRT ते माहुरकुडा गावापर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करणे इजिमा ११६ 


४ ERA चारभाटा येथील रस्त्याचे बांधकाम करणे ग्रामा ८५ 


एकुण गोंदिया जिल्हा 


जिल्हा पालघर 


कलोवली PAS नगर स्मशानभुमी रस्ता तयार करणे २० ओटीएसपी 
१3 


त्र 


ओटीएसपी 


ओटीएसपी 


ओटीएसपी 
ओटीएसपी 


२ ।चंडीगाव हरीजनपाडा रस्त्याचे डांबरीकरण करणे ओटीएसपी 
३ (Alo तिघरे येथील रस्त्यावर साकाव बांधणे. ओटीएसपी 
४ ।पालघर तालुक्यातील भादवे गावातील रस्ता तयार ता. पालघर ओटीएसपी 


मौजे कुंभवली ते गुंदावली येथे जाणारा रस्ता बांधकाम करणे ता.पालघर 


x 
ध्य 


ओटीएसपी 


न 


ओटीएसपी 


उमरोळी सरपाडा जेनीसीस रस्त्यावर बांधकाम करणे ता.पाळलघर 


जिल्हा भंडारा 


राष्ट्रीय महामार्ग ३५६ ते अशोकनगर चांदोरी जोडरस्त्याचे बांधकाम करणे 
जात ओटीएसपी 
ग्रामा ३६ ता. 
पळगांव ते नळयोजना विहीरीपर्यंत पांदण रस्त्याचे डांबरीकरण करणे ता. 
२ १५ ओटीएसपी 
साकोली ग्रामा २२६ 


3 |सानगडी पटाची दान रस्ता डांबरीकरण करणे ता. साकोली ग्रामा ५६ २० ओटीएसपी 
एकुण भंडारा जिल्हा ५० 


*ओटी(एसपी क्षेत्र- आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील कामे 


4o 
30 
२० 
३० 
३० 
२० 
२० 
२० 
३० 
Yo 
Yo 
go 

१५ 

$ 
२० 
4o 


०८ 


विवरण पत्र -"ब" 
लेखाशिर्ष ५०५४ ५११७ अंतर्गत सन २०१८-१९ व त्यापुर्वीची अद्यापपर्यंत सुरु न झालेल्या रस्ते व पुलांच्या कामांची यादी 
(रु.लाखात) 


कामाचे नांव 


स्का 00 


मोहोदर कातकर वाडी ते कोंडक रस्ता तयार करणे. (ग्रा.पं. 
षि मार्च २०१८ 
शिरवली) ता. पनवेल 
AWS गावात अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. (ग्रा.पं. भिंगार) ता 
२ मार्च २०१८ 
Wades 
वरची करंबेली गावात अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. (ग्रा.पं. 
३ मार्च २०१८ शिरवली वा 
) ता. पनवेल 'भ आदेशा 
खालची करंबेली गावात अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. (ग्रा.पं. देण्यात आलेले नाही 
४ मार्च २०१८ . 
शिरवली) a. पनवेल 
4 मार्च २०१८ ।खिरवाडी ते गारमाळ पर्यंत रस्ता तयार करणे. (ग्रा.पं. खैरवाडी) 


धोदाणी गावापासुन चिंचवाडी गावापर्यंत रस्ता तयार करणे. (ग्रा.पं. 
मालडुंगे) ता. पनवेल 


[क्क 


| een चिमूर तालुक्‍यातील पिटीचुआ ते मुरपार रस्ता ग्रामा ३२ किमी ०.०० सुरु नाही. 
ie) -YO . अंदाजपत्रकीय 
ते १.०० मध्ये सुधारणा करणे अंदाजपत्रकीय स्तर 


a Si eee जक: |--__- |) 
र.“ (ce | 
/ "> | हरणखुरी परसोडी वायगांव (गो) कुर्ला रस्ता ईजिमा ७३ 

र 

३ फरीदपूर ते मोहगांव ते जिल्हा सिमा ग्रामा ११४ १५.०० 

लाहोरी ते हरणखुरी रस्ता ग्रामा ५२ १५.०० 


Ue तालुक्यातील वानरहित ते आंजी रस्त्याचे मजबुतीकरण व 
वि २०१८-१९ ।गावातील भागात क्रांक्रीट नाळी दुभाजक व विद्युतीकरण करणे ५००.०० अंदाजपत्रकीय स्तर 
तसेच खैरी मदनी रस्त्यावर मोठया पुलाचे बांधकाम करणे.रामा ३२५ 


0 -% |... तवा, :. ह 


मार्च २०१८ 


(रु.लाखात) 


कामाचे नांव अंदाजित किंमत 


a] Sty बोरमपल्ली नेमडा रस्त्यावर किमी. ०/४०० मध्ये मोठया पुलाचे र य 
० सिरोंचा 00,00 मंजूर rez 
बांधकाम करणे ग्रामा -७ ता. सिरोंचा जि.गडचिरोली : ree en 
a aA aaa किंमतीत काम करणे 
चा कारसपल्ली रस्त्यावर किमी. १/५०० मध्ये मोठया Your =e 
2 मार्च २२१८ |_. 0 सिरोंचा ie q 440,00 शक्‍य नाही. 
बांधकाम करणे ग्रामा. ३१ ता. सिरोंचा जि.गडचिरोली 
क) eee — 
CE (Pe; ___.... |... >. | 


शहापुर तालुक्यातील साठगांव ते अनारसी मंदीर रस्ता डांबरीकरण 

षि मार्च २०१६ र काम सुरु नाही. 
करणे 
शहापुर तालुक्‍यातील SISA मठ नदीवरील पोहोच रस्त्यासह 

२ मार्च २०१६ । ; काम सुरु नाही. 
पुलाचे बांधकाम करणे 


मार्च २०१६ ।गुंडे ते भितारवाडी दरम्यान साकव बांधणे ता. शहापुर काम सुरु नाही. 


मुरबाड तालुक्‍यातील रामा क्र. ७९ ते बाटलीचीवाडी जोडरस्त्याचे 
४ मार्च २०१६ गल काम सुरु नाही. 
मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 


मार्च २०१७ ।साखरे डेहणे डोंगरीपाडा रस्ता तयार करणे काम सुरु नाही. 


मार्च २०१८ |।रामा ५० ते खराडे कातकरीवाडी रस्त्यावर पुल बांधणे ता.शहापुर > काम सुरु नाही. 


6 जुले २०१८ [TS जोडरस्ता तयार करणे ता. मुरबाड काम सुरु नाही 


egret जिल्ल — 


मार्च-२०१६ ।|अलकापुर चिंचपाडा येथे नविन पुलाचे बांधकाम करणे ता. तलासरी 
कका सुत्रकार वेडगेपाडा काटेळपाडा काळु (नदी) वर पुलाचे बांधकाम 
-<२० 
करणे ता. तलासरी क का 
- मंजूर असलेल 
अणवीर रयातपाडा व सावरोली नदीवर पुलाचे बांधकाम करणे ता. किंमतीत ‘ cones 
मार्च-२०१६ किंमतीत काम करणे 
तलासरी ee 
क । शक्‍य नाही. 
आंबेसरी मोरघपाडा ते नागझरी येथे नदीवर पुलाचे बांधकाम करणे 
मार्च-२०१६ 
ता. डहाणु 
मार्च-२०१६ ।गांगणपाडा कादीलीपाडा नदीवर मोठ्या पुलाचे बांधकाम ता. डहाणु 
हीर आंबेसरी मोघरपाडा ते नागझरी मासुपाडा रस्त्यावर मोठया पुलाचे 
ली ; 
बांधकाम करणे. ता.तलासरी 
मार्च-२०१८ |सावंद ते चिंचले रस्त्यावर मोठय पुलाचे बांधकाम करणे. ता.डहाणू मंजूर असलेल्या 
किंमतीत काम पूर्ण 
वाकी रोकडपाडा ते केदारपाडा रस्त्याच्या नदीवर मोठय पुलाचे कर ळय 
मार्च-२०१८ ।_. करणे शक्‍य नाही. 
बांधकाम करणे. 
गांगणगाव खोरीपाडा जि.प.शाळेजवळील नदीवर पुल बांधणे. 
मार्च-२०१८ 
ता.डहाणू 


(रु.लाखात) 


कामाचे नांव अंदाजित किंमत 


a आवा वाया es हा आही! 


| व त आदिवासी नाका ते कोकनेर गिरनीली सागावे खुताडपाडा ते बोईसर पंतप्रधान ग्राम सडक 
0 —_ 0 डांबरीकरण « योजनेतंर्गत . 
हायवे रस्ता डांबरीकरण करणे. कि.मी. १० ता.जि.पालघर योजनेतंर्गत मंजूर 
जिल्हापरिषदेव्दारा 
मार्च-२०१८ बोर्डी भरवड रस्ता तयार करणे.ता.डहाणू जि.पालघर ; अन्य योजनेतून काम 
पूर्ण 


(ie ..___ Sea te ae 


गोंदिया 


वन विभागाची 
मार्च-२०१७ ।|चुंबली (पालांदुर) रस्त्यावरील पूलाचे बांधकाम करणे ता. डिवरी ३००.० 
परवानगी अप्राप्त 


कज ae = J 
ae See नागपूर SS ल्न्य् य्य 
boy. मार्च-२०१८ |।खैरी (पो ढकार रस्ता डांबरीकरण करणे ग्रामा ८३ 


ढकारा ते मोहगाव (ज) रस्त्यावर आर.सी.डब्ल्यू चे बांधकाम करणे 
ग्रामा ८२ किमी ०/८०० मुख्यमंत्री 


ग्रामसडक 
मार्च-२०१८ |भोंडेताल ते सर्रा रस्ता डांबरीकरण करणे ग्रामा 49 कि.मी.०/८० ३०.०० योजनेमधून मंजूर 
योजनेमधून मंजूर 
सिरोंजी ते सुरेवानी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण ग्रामा ५४ 
४ मार्च-२०१८ १ 
कि.मी.२/०० 


मंजूर असलेल्या 
देवलापार बरघाट हिवरा बाजार रस्त्यावर मोठा पुल व रस्ता तीत 
4 मार्च-२०१८ |_. न किंमतीत काम पूर्ण 
बांधकाम करणे 
करणे शक्‍य नाही. 


a a a | > 
ea ee र 


नाकाडोंगरी-आष्टी-लोभी-देवनारा रस्ता (प्रजिमा-१) किमी. ७/० ते 
| मार्च-२०१८ |।९/० मध्ये मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (AT. GAR, जि.भंडारा) ६०.०० 
रेती घाट रस्ता 
गोबरवाही-डोंगरी (बु; देवनारा-आलेसूर-लेंडेझरी-कांद्री रस्ता 
२ मार्च-२०१८ ।(प्रजिमा-२) किमी. 30/0 ते 33/000 मध्ये मजबुतीकरण व 
° Shear करणी aes ह, हाळ : ae निविदा झालेली 
डांबरीकरण करणे (ता.तुमसर, जि.भंडारा) 
नाहीत 


मार्च-२०१८ 


गांगलेवाडा ते राष्ट्रीय महामार्ग (राजेगांव डेपो) रस्ता खडीकरण 


मार्च-२०१८ , 
करणे, ता.भंडारा 


१५.०० 


खापा ते रावणवाडी रस्ता खडीकरण व ४ मोरी बांधकाम करणे, 
मार्च-२०१८ , १५.०० 
ता.भंडारा 


मार्च-२०१८ |।कवलेवाडा ते चितापूर रस्ता डांबरीकरण करणे, ता.भंडारा १५.०० 


[11117 छूणक्क स्का 


